सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये अण्णासाहेब पाटील 
आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या धर्तीवर समकक्ष 
योजना व इतर योजना राबविण्याकरीता ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) साठी निधी वितरीत करण्यास मंजूरी... 
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास 
महामंडळ (मर्यादित) 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक : इमाव २०२२/प्र.क्र.३५/महामंडळे 
मोती महल खोली क्र.२, २ रा मजला, 
१९५ जे.टाटा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२०. 
दिनांक : १० जानेवारी, २०२३ 


वाचा : १) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक : पूरक २०१९/प्र.क्र.७७/ 
महामंडळे, दि. १६ सप्टेंबर,२०१९ 
२) महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाचे पत्र क्र.इमाविवि 
/प्रकल्प/२०२२/१२३, दि.२२/०९/२०२२ 


शासन शुध्दिपत्रक : 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या 
धर्तीवर समकक्ष योजना व इतर योजना राबविण्याकरीता ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) साठी 
रु.६०.०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास संदर्भाधीन क्र.१ दि.१६/०९/२०१९ रोजीच्या 
शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.०३ “ आयसीआयसीआय बँकेमार्फत यासाठी नवीन पोर्टल सुरु 
करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही रक्कम आयसीआयसीआय बँकेत वेगळे बँक खाते उघडून त्यात 
वेगळी ठेवावी आणि wed या योजनेच्या व्याज परताव्यासाठीच वापरावी. इतर कोणत्याही 
प्रयोजनासाठी या निधीचा वापर करता येणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. ” असा असून 
तो वगळण्यात येत आहे. त्या ऐवजी “ महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या सर्व्हरशी सुसंगत असे 
वेबपोर्टल विनाशुल्क, विनामोबदला विकसित करुन देण्याकरीता एचडीएफसी (HDFC) बँकेत 
खाते उघडून त्यात निधी ठेवण्यात यावा व सदरचा निधी महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेच्या 
प्रयोजनासाठी वापरण्यात यावा.” असे वाचावे. 


2. हे शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/०9॥॥०.9०५९.॥ या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०११०१६५०५२९६३४ असा 
आहे. हे शासन शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

VARSHA SUNIL ग 

SAMANT oe 

(व. सु. सामंत) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सह सचिव/ उपसचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


Cc £0 A -0 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः इमाव २०२२/प्र.क्र.३५/महामंडळे 


५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१४/ अर्थसंकल्प-५), मंत्रालय, मुंबई . 

७. नियोजन विभाग (कार्यासन १४१३), मंत्रालय, मुंबई. 

८. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 

९. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१०. स्वीय सहायक, अप्पर मुख्य सचिव, (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती (महामंडळे). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


